राज्य योजना सन २०२१-२२ 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना 
(२४०६-८७११ या योजनेतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- १२ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१. 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/इए/यो/प्र.क्र.०२/२०२१-२२/३३, दिनांक ०६.०९.२०२१. 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/इए/यो/प्र.क्र.०२/२०२१-२२/४७, दिनांक २४.०९.२०२१. 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र.५२/१६९४/२०२१-२२, दिनांक १८.१०.२०२१. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक : कक्ष- 
२२(६)/यो/प्र.क्र.५२/१७८७/२०२१-२२, दिनांक २९.१०.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६- 
८७११) या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. १००००.०० लक्ष नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ व २ चे परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरणाच्या 
अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. 


संदर्भ क्रमांक ३, ४, ५व६ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांनी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) या योजनेतंर्गत रू. १३०४.१६६ 
लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केळे असून त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ व २ चे परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ क्रमांक ३, ४, ५ व ६ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी 
लक्षात घेऊन डॉ. इयामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) या लेखाशिर्षातर्गत 
खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विविध उद्दीष्टान्वये रु. 9939.24 लक्ष इतका निधी सोबत 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे: 
(रु. लाखात) 

उद्दिष्ट शिर्ष सदर झासन निर्णयान्वये 
वितरीत करावयाचा निधी. 

०२-मजुरी ५८७.५० 

२१-पुरवठा व सामग्री २९३.७५ 

२७-लहान बांधकामे Foo (00 
५०-इतर खर्च २५०.०० 
एकूण ११३१.२५ 


Vi. 


2. 


सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन 2029-22 मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनिकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे 
संरक्षण, (००) (१८) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना (२४०६-८७११) 
अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात 
यावा. 

योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवऱ्यकतेनुसार सक्षम WHat प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 

वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१ व वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 


दिनांक २४.०६.२०२१ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११२१४५९५११११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM : 


SAWARDEKAR enn 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रत, 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण 
नागपूर. 

५. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 

६. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKK 


Cc Av AD -5 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. २९६/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी : ११.२१/प्र.क्र.२९६/फ-१, दिनांक : १२.११.२०२१ रोजीच्या 


सोबतचे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | वनवृत्त तपशिल प्रस्तावित रक्‍कम. 
(रु. लाखात) 
a वनसंरक्षक (प्रादेशिक), | १११४ लाभार्थ्याकरीता गॅस रिफिलिग २०.५९ 
यवतमाळ करणे. 
2 मुख्य वनसंरक्षक तथा | ११०४ लाभार्थ्याकरीता गॅस रिफिलिंग ३४.७७७६ 
क्षेत्र संचालक, मेळघाट | करणे. 
व्याघ्र प्रकल्प, 
अमरावती. 
३ मुख्य वनसंरक्षक | ३६ गावांकरिता प्रत्येकी रु. २५.०० लक्ष ९००.०० 
(प्रादेशिक), चंद्रपूर 
४ मुख्य वनसंरक्षक | २०५० लाभार्थ्याकरीता गॅस रिफिलिंग ७३.८० 
(प्रादेशिक), कोल्हापूर । करणे. 
4 वनसंरक्षक (वन्यजीव), | ९ गावांकरिता प्रत्येकी रु. 24.00 लक्ष २२५.०० 
पुणे. 
६ मुख्य वनसंरक्षक तथा | २ गावांकरिता प्रत्येकी रु. २५.०० लक्ष ५०.०० 
क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र 
प्रकल्प, नागपूर. 
एकूण एकंदर | १३०४.१६६ 


ok 2 ok 2 ie ok ok 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


